राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई 
निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 
(सन २०२१-२२) शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३ /आ-५, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ५ ऑगस्ट,२०२१ 


संदर्भ : 

9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ०६ एप्रिल, २०२१. 
संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे क्र.रारसंप/सन २०२१-२२ 
अनुदान/२०२१/८६१, दि. २५.०५.२०२१ चे पत्र. 
संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे क्र.रारसंप/सन २०२१-२२ 
अनुदान/२०२१/९६८, दि. १३.०७.२०२१ चे पत्र. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३ /आ-५ 
दि. २७.०७.२०२१ 
सहा.संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे क्र.रारसंप/सन २०२१-२२ 
अनुदान/२०२१/१२३७, दि. ०३.०८.२०२१ चे पत्र. 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


nS 


शासन शुध्दीपत्रक: - 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनु.क्र. ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ नंतर खालील 


परिच्छेद अंतर्भूत करण्यात येत आहे :- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता सहाय्यक अनुदान वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र 


विनियोजन अधिनियम, २०२१ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 


२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.०६ एप्रिळ,२०२१ मधील अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात 


येत आहे. तसेच सदर प्रस्तावाशी संबधित लेखाशिर्षाखाली ३ महिन्यांपूर्वी वितरित केलेल्या निधीच्या 


अनुषंगाने लेखापरिक्षण/ महालेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेतंर्गतचा निधी 


लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५ 


करण्यात येते व आवश्‍यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या 


खरेदीनंतर डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली 


एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. सदरचे देय tard असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक 


क्र. २०१३/प्र.क्र.८५/२०१३-अर्थसंकल्प-३ दिनांक २५ Uo, २०१३ नूसार उपरोक्त निधीचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग अनोौ.सं.३५१/२०२१/व्यय-१३ दिनांक ०५.०७.२०२१ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥8॥099॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२२१७३०३८५६१७असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

K | RA N K M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f498 
5e6d1be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8192DAE 
8D5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4D25B 


WAHUL पी 
(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळलनालय,मुंबई. 
५. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), (लेखा शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


C:\Users\nilesh falke\Desktop\Grant SBTC २०२१-२२ - शृध्दीपत्रक.000% 
पृष्ठ २ पैकी २ 


